राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मंजूर 
जिल्हा रुग्णालय, पालघर येथे नवीन इमारत 
बांधकाम करणे या कामास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.१ ५४/आरोग्य ३्ञअ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३अ दिनांक ९ ऑगस्ट, 
२०२० 
२) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, 
मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : राआसो/पासुविक/६८५०८-५१७/२० दिनांक 
०३/११/२०२०. 
प्रस्तावना 
पालघर येथे २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाची इमारत व अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने, 


प्रशिक्षण केंद्र, नर्सिंग हॉस्टेळ, औषध भंडार इत्यादी बांधकामासाठी संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ अन्वये, 


रु.२०८६२.७६ लक्ष इतक्या रकमेच्या प्राथमिक अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आली होती. सदर अंदाजपत्रक व आराखड्यामध्ये Oxygen Gas Pipeline करिता कमी 


रक्‍कम ठेवण्यात आल्याने तसेच औषध भांडार बांधण्याकरीता SATIN रक्‍कम, Insurance रक्‍कम व 


सदर कामाकरीता नेमणूक करण्यात आलेल्या वास्तुविशारदांची फी रक्‍कम इत्यादी बाबींचा समावेश 


करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रुपये २०९११.११ लक्ष इतक्या रक्‍्कमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३अ 


शासन निर्णय - 
पालघर येथे २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाची इमारत व अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थाने, 


प्रशिक्षण केंद्र, ART हॉस्टेळ, औषध भंडार इत्यादी बांधकामाच्या रुपये २०९११.११ लक्ष एवढ्या 


रकमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रक व आराखडयांना पुढील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


No. | Description Actual Estimated 
A CIVIL COST Amount in Rs. 
1 District Hospital Rs. 70,05, 10,461 
2 Training Centre Rs. 4,23,86,391 
3 Nursing Hostel Rs. 4,36,97,756 
4 Kitchen & CSSD Rs. 6,35,51,248 
5 A building -56 No. Rs. 10,75,43,895 
6 | B building -40 No. Rs. 9,09,76,335 
fi C building -40 No. Rs. 9,09,76,335 
is | D building -20 No. Rs. 12,00,43,114 
az E building -12 No. Rs. 4,72,75,675 
10 F building -4 No. Rs. 5,27,45,406 
11 Warehouse Rs. 2,22,24,981 
Total A Rs. 1,38,19,31596 
FBS | SERVICES 
12 Electrification excluding G.S.T. Rs. 12,02,34,404 
13 Water Supply and Sanitation Rs. 4,34,92,211 
14 Landscaping and Gardening Rs. 2,10,60,987 
15 Site Development Rs. 8,37,14,287 
16 Furniture Rs. 5,68,22,641 
17 Total B Rs. 32,53,24,530 
18 Total A+B Rs. 1,70,72,56,126 
19 Add 12 % for G.S.T. on above Rs. 20,48,70,735 
20 Royalty Rs. 1,16,59,722 
21 Material testing charges Rs. 8,07,125 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३अ 


22 Insurance 0.5 % on 18 above Rs. 85,36,281 
23 Oxygen gas pipeline Rs. 9,00,00,000 
24 Total Rs. 2,02,31,29,988 
25 Add 1.99 % for Architectural fees Rs. 4,02,60,287 
26 Add 18 % for G.S.T. on above Rs. 72,46,852 
27 Contingencies Rs. 2,04,74,000 
28 Total Rs. 2,09,11,11,127 
Say Rs. 20911.11 Lakhs 

२. उपरोक्त अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 

अटी व शर्ती :- 


१ 


— 


सदर कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडयास संबंधित मुख्य अभियंता सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 


बांधकाम करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 


२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३अ 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राप्त होणा-या निधीतून 
खर्च करण्यात यावा. 
8. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- fas २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 


क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४२५१५४१७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by 
5a Nj cev Sanjeev 


H aris h C h an d Harishchandra Dhuri 


; Date: 2020.12.21 
ra Dhuri 15:17:04 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, 

मुंबई 
४. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन,मुंबई. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य भवन, मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, पालघर 
८. अधिक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.१५४/आरोग्य ३अ 


९. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१०. उप अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पालघर. 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


